RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013- 2015 
www .dgps.maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५ , अंक - ३९ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४० 


___ प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २६ जुलै २०१६ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

आदेश 
क्रमांक टीपीएस -३५१५ /प्र. क्र . ७७/ २०१५ / नवि -९. - ज्याअर्थी, चाळीसगाव शहराची वाढीव हद्दीची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) चे कलम 
३१ चे उप- कलम ( १) अन्वये संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक वियो/ चाळीसगाव/ सु / टीपीव्ही - ४/ ७७८३, दिनांक 
२१ डिसेंबर १९८९ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ मार्च १९९० पासून अमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले 
आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे चाळीसगाव येथील सर्व्हेनंबर ३६२ /२- ब/२/१ मधील क्षेत्र 
८१०० चौ. मी . ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे) लगतच्या जमिनीसह “ आरक्षण क्रमांक ९९ - खेळाचे मैदान ” करिता ( यापुढे “ उक्त आरक्षण " 
असे संबोधिले आहे) आरक्षित आहे. त्याचे एकूण क्षेत्र १३००० चौ. मी . असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण चाळीसगाव नगरपरिषद , 
चाळीसगाव (यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे) आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, चाळीसगाव नगरपरिषदेने ( यापुढे “ उक्त नगरपरिषद ” असे संबोधिले आहे) उक्त जागा उक्त विकास योजना अमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १) नुसार नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त 
प्राधिकरणावर दिनांक १५ एप्रिल २०१३ रोजी सूचना (यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा उक्त नगरपरिषदेने विहित 
कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम (१) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही , उक्त नगरपरिषदेने 
१२ महिन्यांच्या विहित कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही ; 

__ आणि ज्याअर्थी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने उक्त जागेच्या मालकाने दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक १००८३/ २०१४ 
मध्ये मा . न्यायालयाने दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील 
तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले आहेत ; 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम (२ ) नुसार उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे ; 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप -कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील चाळीसगाव शहराच्या 
मंजूर सुधारित विकास योजनेतील “ आरक्षण क्रमांक ९९- खेळाचे मैदान ” चे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशा 
प्रकारे मुक्त झालेली उक्त जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, चाळीसगाव नगरपरिषद, चाळीसगाव , 
जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे. 

परिशिष्ट 


अ. क्र . 


मौजे, तालुका व जिल्हा 


सर्वे क्रमांक 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेतील आरक्षण 


८१०० चौ . मी . 


मौजे चाळीसगाव, 
तालुका चाळीसगाव, 
जिल्हा जळगाव. 


सर्वे क्रमांक 
३६२/ २- ब/ २/ १ 


आरक्षण क्रमांक ९९ 
“ खेळाचे मैदान ( भाग ). ” 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर , तसेच संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांच्या www.tp. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा. शा . चौहान, 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

Dated 26th July 2016 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


No. TPS- 3515 / CR -77 /2015 /UD -9 .- Whereas, the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune s vide Notification No. DP- Chalisgaon/ R/ TPV - 4/ 7783, dated 21st December 1989 has approved 
the Revised Development Plan of Chalisgaon (Sanctioned ) City (hereinafter referred to as " the said 
Development Plan ") under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") and the same came into force 
with effect from the 1st March 1990 ; 


and whereas, in the said Development Plan , the land bearing Survey No. 362 /2 - B /2 / 1 admeasuring 
8100 sq . mtrs. of Mauje Chalisgaon , taluka Chalisgaon , district Jalgaon (hereinafter referred to as " the 
said Land” ) is reserved as “ Site No . 99 - Playground ” (hereinafter referred to as " the said reservation ") 
along with other adjoining lands total admeasuring 13000 sq . mtrs . The Appropriate Authority for the 
said reservation is Municipal Council, Chalisgaon (hereinafter referred to as “ the said Authority ” ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


३ 


and whereas , the said Land has not been acquired by the Chalisgaon Municipal Council (hereinafter 
referred to as " the said Municipal Council") within ten years from the date on which the said Development 
Plan came into force ; 


and whereas, the owner of the said Land had , served a Notice , dated 15th April 2013 under 
Section 127 ( 1) of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice" ) to the said Municipal Council 
being the Planning Authority , informing that the said Land has not been acquired by the said Municipal 
Council, within the stipulated period ; 


and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid the said Land has not been 
acquired within stipulated time Limit of 12 months from the date of the service of said Notice under sub 
section (1) of Section 127 of the said Act, by the said Municipal Council ; 


and whereas , Honourable Mumbai High Court, Bench at Aurangabad in Writ Petition No. 10083 / 
2014 , filed by the owner of the said land vide its Order, dated 4th February 2015 held that, the said 
reservation to the extent of the said Land stands lapsed , under Section 127 of the said Act ; 


and whereas, it is accordingly expedient to notify that the reservation on the said Land ,has been 
lapsed . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 127 of the said 
Act, and of all other powers enabling it in that behalf , the Government ofMaharashtra , hereby notifies 
that the said reservation viz . " Site No. 99 - Playground” on the said Land stands lapsed from the 
sanctioned Development Plan of Chalisgaon (Revised) and the said Land shall be available to the 
landowner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under 
the said Development Plan . 


A copy of the part plan showing the area of reservation which has been lapsed vide this Order is 
available in the Office of the Chief Officer, Chalisgaon Municipal Council, Chalisgaon during Office hours 
on all working days for inspection of public up to one month . 


Schedule 


Sr. 


Mauje , Taluka , 

District 


Survey No./ 
Gat No. 


Area of the 

Land 


Reservation of 
Development Plan 


No. 


8100 sq. mtrs . 


Mauje Chalisgaon , 
Taluka Chalisgaon , 
District Jalgaon . 


Survey No. 
362/2-B / 2/ 1 


Site No . 99 - 
" Playground " 

(Partly ). 


This Order shall also be available on the Governmentwebsite www .maharashtra .gov. in as well as 
on the website of Director of Town Planning ,Maharashtra State , Pune at www . tp .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २६ जुलै २०१६ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

आदेश 
क्रमांक टीपीएस- ३५१६/१४३ / प्र. क्र . ८७/ २०१६ / नवि -९ . - ज्याअर्थी, चाळीसगाव शहराची वाढीव हद्दीची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) 
चे कलम ३१ चे उप - कलम ( १) अन्वये संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक वियो/ चाळीसगाव/ सु / टीपीव्ही - ४/ ७७८३, 
दिनांक २१ डिसेंबर १९८९ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ मार्च १९९० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधिले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेले मौजे चाळीसगाव येथील सर्व्हे नंबर ३६२/ २- ब/ १ मधील क्षेत्र 
१८१३ . ४३ चौ . मी . ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे) लगतच्या जमिनीसह “ आरक्षण क्रमांक ९९ - खेळाचे मैदान ” करिता ( यापुढे “ उक्त 
आरक्षण ” असे संबोधिले आहे) आरक्षित आहे . त्याचे एकूण क्षेत्र १३००० चौ . मी . असून उक्त आरक्षणाकरिता समूचित प्राधिकरण चाळीसगाव 
नगरपरिषद , चाळीसगाव (यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे) आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चाळीसगाव नगरपरिषदेने (यापुढे “ उक्त नगरपरिषद ” असे संबोधिले आहे) उक्त जागा उक्त विकास योजना अमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप -कलम ( १) नुसार नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त 
प्राधिकरणावर दिनांक १९ जुलै २०१३ रोजी सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे ) बजावून उक्त जागा उक्त नगरपरिषदेने विहित 
कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप -कलम ( १) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त नगरपरिषदेने 
१२ महिन्यांच्या विहित कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने उक्त जागेच्या मालकाने दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ९८९७/ २०१४ 
मध्ये मा . न्यायालयाने दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील 
तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( २) नुसार उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप -कलम ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील चाळीसगाव शहराच्या 
मंजूर सुधारित विकास योजनेतील “ आरक्षण क्रमांक ९९ - खेळाचे मैदान ” चे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे. अशा 
प्रकारे मुक्त झालेली उक्त जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, चाळीसगाव नगरपरिषद, चाळीसगाव , 
जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . मौजे, तालुका व जिल्हा 

सर्व्हे क्रमांक 

जागेचे क्षेत्र विकास योजनेतील आरक्षण 


१८१३. ४३ चौ . मी . 


मौजे चाळीसगाव, 
तालुका चाळीसगाव , 
जिल्हा जळगाव. 


सर्व्हे क्रमांक 
३६२/ २ - ब / १ 


आरक्षण क्रमांक ९९ 
“ खेळाचे मैदान ( भागश :). ” 


VVV 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर , तसेच संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या www.tp . maharashtra.gov. in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रा. शा. चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ 


५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 26th July 2016 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

ORDER 
No . TPS - 3516 / 143 /CR - 87 /2016 /UD - 9. - Whereas, the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune s vide Notification No . DP -Chalisgaon /(R )/ TPV -4 /7783 , dated 21st December 1989 has approved 
the Revised Development Plan of Chalisgaon (Sanctioned ) City (hereinafter referred to as " the said 
Development Plan ") under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") and the same came into force 
with effect from the 1st March 1990 ; 

and whereas , in the said Development Plan , the land bearing Survey No . 362 / 2 - B / 1 admeasuring 
1813 . 43 sq . mtrs. of Mauje Chalisgaon , taluka Chalisgaon , district Jalgaon (hereinafter referred to as 
" the said Land ") is reserved as " Site No. 99 – Playground" (hereinafter referred to as “ the said reservation ") 
along with other adjcent lands admeasuring total 13000 sq . mtrs . The Appropriate Authority for the said 
reservation is Municipal Council, Chalisgaon (hereinafter referred to as “ the said Authority ” ) ; 

and whereas, the said Land has not been acquired by the Chalisgaon Municipal Council (hereinafter 
referred to as “ the said Municipal Council") within ten years from the date on which the said Development 
Plan came into force ; 

and whereas, the owner of the said Land had , served a Notice , dated 19th July 2013 under Section 
127 ( 1) of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice " ) to the said Municipal Council being 
the Planning Authority , informing that the said Land has not been acquired by the said Municipal 
Council, within the stipulated period ; 

and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid , the said Land has not been 
acquired within stipulated time Limit of 12 months from the date of the service of said Notice under sub 
section ( 1) of Section 127 of the said Act , by the said Municipal Council; 

and whereas, Honourable Mumbai High Court , Bench at Aurangabad in Writ Petition No. 9897 / 
2014 , filed by the owner of the said Land vide its Order, dated 4th February 2015 held that, the said 
reservation to the extent of the said Land stands lapsed , under Section 127 of the said Act; 

and whereas , it is accordingly expedient to notify that the reservation on the said Land , has been 
lapsed . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and ( 2 ) of Section 127 of 
the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra , hereby 
notifies that the said reservation viz . " Site No . 99 - Playground" on the said Land stands lapsed from 
the sanctioned Development Plan of Chalisgaon (Revised ) and the said Land shall be available to the 
landowner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under 
the said Development Plan . 

A copy of the part plan showing the area of reservation which has been lapsed vide this Order is 
available in the Office of the Chief Officer, Chalisgaon Municipal Council, Chalisgaon during Office hours 
on all working days for inspection of public upto one month . 

Schedule 
Mauje , Taluka , 

Survey No ./ 

Area of the Reservation of 
No. District Gat No. 

Land 

Development Plan 


Sr. 


Mauje Chalisgaon , Survey No . 1813.43 sq . mtrs . Site No. 99 - 
Taluka Chalisgaon , 362/ 2 - B / 1 

“ Playground" 
District Jalgaon . 

(Partly ) . 
This Order shall also be available on the Governmentweb site www .maharashtra . gov. in as well as 
on web site of Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune at www . tp .maharashtra . gov . in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 
मुंबई पोलिस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) , (३) अन्वये 

( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 

कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या 
आदेश 

व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
क्रमांक डीसी/ कार्या-९ -ब - १/ २९९५/ २०१६. - पोलीस अधीक्षक , 

आवश्यक आहे. 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ७९४३/ ( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका 
२०१६ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे . हे कार्यक्रम . 
सदर पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या पूर परिस्थिती , आरक्षण , ( क) सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित 
स्थानिक प्रश्नांच्या व विविध मागण्यांचे संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली 
संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी आहे अशा व्यक्ती. 
प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . तसेच दिनांक २३ सप्टेंबर __ प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
२०१६ रोजी अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा या मागणीसाठी मराठा क्रांती दिनांक १८ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक २९ 
मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे . 

सप्टेंबर २०१६ रोजीचे २४ .०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 
वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझे सही 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 

राजेंद्र पाटील , 
हद्दीत दिनांक १८ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
२९ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे २४ .०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 

अहमदनगर . 
कलम ३७ (१),(३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 

अहमदनगर, १६ सप्टेंबर २०१६ . 
अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ 
अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , राजेंद्र 
पाटील , अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला मुंबई पोलीस 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१ ), (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वाचले : ( १) महसूल शाखा, जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील 
वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक 

पत्र क्रमांक जमीन- ४/ कावि /२०१६/३३/ १९ / ३७३८ , 
कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६. 
करीत आहे . 

(२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ 
( अ) शस्त्रे, काठ्या , सोटे , तलवारी , भाले , सुरे , बंदुका , दंडे 

(१), (२) खालील आदेश . 
अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ; 

आदेश 
( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची क्रमांक दंडप्र/ १/ कावि - १२८ / २०१६. - ज्याअर्थी, दिनांक २८ ऑगस्ट 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

२०१६ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचेमार्फत कर सहायक परीक्षा, 
( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 

२०१६ ही जळगाव शहरातील एकूण ८ उपकेंद्रांवर सकाळी १०. ३० ते 
करणे . 

दुपारी १३. ०० वाजेपावेतो घेण्यात येणार आहे . सदर परीक्षेच्या वेळी 
( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणेकिंवा 

गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच परीक्षा केंद्राच्या 

ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा उत्पन्न होण्याची शक्यता असलेबाबत 
तयार करणे ; 

उपोद्घातातील (१) अन्वये माझे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 

त्याअर्थी, सदर परीक्षा केंद्राचेठिकाणी गैरप्रकार होऊ नये व त्याठिकाणी 
( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 

शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण होऊ नये यासाठी खबरदारीचे उपाय 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 

म्हणून मी , रूबल अग्रवाल, जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव फौजदारी प्रक्रिया 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 

संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१), ( २) खाली प्रदान करण्यात आलेल्या 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणे ; 

अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 
( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त 

दिनांक २८ ऑगस्ट २०१६ रोजी सकाळी ९. ०० ते दुपारी १४ . ०० 

वाजेपावेतो जळगाव शहरातील एकूण आठ ( ०८ ) परीक्षा केंद्रांचे १०० 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

मीटर परिसरात कोणीही प्रवेश करू नये. सदर आदेश परिक्षार्थी, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ 


७ 


नियुक्त कर्मचारी, अधिकारी, पोलीस , होमगार्ड यांचेसाठी लागू होणार 
नाही. 


सर्व संबंधितांवर वैयक्तिकरित्या नोटिस बजाविण्यास पुरेसा कालावधी 
नसलेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२ ) नुसार आदेश 
एकतर्फी काढण्यात येत आहे . 


सर्व संबंधितांवर वैयक्तिकरित्या नोटिस बजाविण्यास पुरेसा कालावधी 
नसलेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) नुसार आदेश 
एकतर्फी काढण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा आदेश दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हादंडाधिकारी , 


जळगाव . 


जळगाव , ७ सप्टेंबर २०१६ . 


रूबल अग्रवाल, 
जिल्हादंडाधिकारी, 

जळगाव . 


जळगाव , २४ ऑगस्ट २०१६ . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचावे : (१) म. पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधात्मक आदेश / ३३५६ /१६, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६. 
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) . 


वाचले : ( १ ) आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव 

यांचेकडील पत्र क्रमांक आस्थाप/ मावक/ कावि - २४/ २०१६/ 

१/९/ ३२ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ . 
( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ 

( १) , (२) खालील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक दंडप्र/q/ कावि -३६३१२ / २०१६ . - ज्याअर्थी, दिनांक ११ सप्टेंबर 
२०१६ रोजी जिल्हा निवड समिती, जळगाव यांचेमार्फत सरळसेवा भरती 
परीक्षा, २०१६ अंतर्गत तलाठी ( पेसा क्षेत्रातील व पेसा क्षेत्राबाहेरील) 
संवर्गातील रिक्त पदांसाठी लेखी परीक्षा ही जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव 
शहरासह भुसावळ , अमळनेर , चाळीसगाव व फैजपूर येथील एकूण ९१ 
उपकेंद्रांवर ( शाळा/ महाविद्यालय) सकाळी ११. ०० ते दुपारी १३.०० वाजेपावेतो 
घेण्यात येणार आहे . सदर परीक्षेच्या वेळी गैरप्रकार होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. तसेच परीक्षाकेंद्राच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस 
बाधा उत्पन्न होण्याची शक्यता असलेबाबत उपोद्घातातील (१) अन्वये 
माझे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे . 

त्याअर्थी, सदर परीक्षा केंद्राचेठिकाणी गैरप्रकार होऊ नये व त्याठिकाणी 
शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण होऊ नये यासाठी खबरदारीचे उपाय 
म्हणून मी , रूबल अग्रवाल , जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता , १९७३ चे कलम १४४ (१), (२) खाली प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

दिनांक ११ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी १०. ०० ते दुपारी १४. ०० 
वाजेपावेतो जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव शहरासह भुसावळ , अमळनेर , 
चाळीसगाव व फैजपूर येथील एकूण ९१ उपकेंद्रांवर ( शाळा /महाविद्यालय) 
परीक्षा केंद्रांचे १०० मीटर परिसरात कोणीही प्रवेश करू नये. सदर 
आदेश परिक्षार्थी, नियुक्त कर्मचारी, अधिकारी, पोलीस , होमगार्ड यांचेसाठी 
लागू होणार नाही . 


क्रमांक २०१५/ ड/ कक्ष- ३/एमएजी-२/ कावि - १६४१/ २०१६ . - उपोद्घातात 
नमूद अ. क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी धुळे जिल्ह्यात दिनांक 
५ सप्टेंबर २०१६ ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ रोजी हिंदू बांधवांचा गणेश 
उत्सव व मुस्लीम बांधवांचा दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ किंवा दिनांक १३ 
सप्टेंबर २०१६ रोजी (चंद्रदर्शनानुसार एक दिवस पुढे मार्ग) बकरी ईद 
( ईद - उल- झुआ ) हे सण मोठ्या प्रमाणात पारंपरिक पद्धतीने साजरे होणार 
आहेत. सदर सणानिमित्त हिंदू बांधव मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन सण 
साजरा करतात , त्यादृष्टीने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 
नयेम्हणून संपूर्ण शहरात पोलीस बंदोबस्त लावण्यात येतो. या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. धुळे जिल्ह्याची 
पार्श्वभूमी पाहता हिंदू व मुस्लीम बांधव यांच्यात किरकोळ कारणावरून 
दोन्ही समाजामध्ये वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही किंवा 
गैरसमजुतीमुळे देखील काही वाद होऊ शकतात. अशा घटनांमुळे 
गुंडप्रवृत्तीचे लोक त्यांच्या स्वार्थासाठी फायदा घेऊन दोन्ही समाजामध्ये 
वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असे नमूद केलेले आहे. 
आगामी सण - उत्सव काळात नियंत्रण ठेवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून 
धुळे जिल्ह्यात दिनांक ४ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे ०० .०१ वाजेपासून ते 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१६ चे २४. ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , 
कलम ३७ ( १), ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होणेस विनंती आहे . 
__ तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये मुंबई 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील 
कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ 


( अ) सोटे, तलवारी , बंदुका , भाले, सुरे, लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 

पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, साधने 

इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 
___ व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या 
__ परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 
मागील ३७ (१), (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 


कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 
__ तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निर्बंध लागू नाहीत . 

हा आदेश दिनांक ४ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे ०० .०१ वाजेपासून ते 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात 
अमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे . 

दिलीप पांढरपट्टे, 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


धुळे , ३ सप्टेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक ड / कक्ष- ३/पीओएल/ कावि - ३६९/ २०१६ . - पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचे दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 
पिंपळनेर गावात सालाबादप्रमाणे समर्थ सतगुरु खंडोजी महाराजांची १८८ वी पुण्यतिथी दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी 
दरम्यान साजरा होणार आहे व त्यानिमित्ताने दिनांक ९ सप्टेंबर २०१६ व दिनांक १० सप्टेंबर २०१६ या दिवशी महाकाकड आरती , पालखी 
मिरवणूक , कुस्त्या असे वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात . सदर उत्सव हा गणेशोत्सवाचे दरम्यान येत असल्याने त्यास अधिक महत्त्व आहे 
व नाम सप्ताह कार्यक्रम निमित्ताने पिंपळनेर गावात यात्रेचे स्वरूप निर्माण होते . सदर कार्यक्रमासाठी सुमारे दोन लाख ते अडीच लाख भाविक उपस्थित 
राहतात . त्याअनुषंगाने वर नमूद तारखेच्या कालावधीसाठी बाहेरून येणारी जड वाहनांची वाहतूक रहदारीचे नियमन करण्यासाठी तसेच कायदा व 
सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व जड वाहनांकरिता (मालवाहतूक, ट्रक, कंटेनर व ट्रेलर ) यासारख्या वाहनांसाठी खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
वाहतूक वळविण्याचे मार्ग नियोजित करणेबाबत अधिसूचना आपलेमार्फत प्रसिद्धी होणबाबत इकडेस विनंती केलेली आहे. 


पासून 


पर्यंत 


वेळ 


वेळ 


१ 


अ . क्र . दिनांक 

दिनांक 
९ सप्टेंबर २०१६ 

०० . ०० १० सप्टेंबर २०१६ 

२४. ०० 
जड वाहनांसाठी , मालवाहतूक ट्रक , कंटेनर , ट्रेलरसाठी 
प्रवासाचा मार्ग 

वळविण्यात आलेला मार्ग 
१ नवापूर NH, 06, दहिवेल SH, 07 पिंपळनेर - ताहराबाद 

नवापूर NH, 06 ने दहिवेल- साक्री- नेर - कुसुंबा धुळे 
सटाणा- देवळा- चांदवड-मनमाड SH, 10 येवला-अहमदनगर . धुळे- सुरत बायपास -NH, 3 ने मालेगाव -मनमाड किंवा 

नाशिक बाजूकडे जातील. 
पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी त्यांचेकडील पत्रात नमूद तारखेच्या कालावधीसाठी बाहेरून येणारी जड वाहनांकरिता (मालवाहतूक , ट्रक, कंटेनर 
व ट्रेलर) यासारख्या वाहनांसाठी आपणाकडून मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३३ ( १) (ब) ( क) ( फ) ( प) तसेच मोटार वाहन कायदा , कलम 
१९८८ चे कलम ११५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून श्री समर्थ सतगुरु खंडोजी महाराजांची १८८ वी पुण्यतिथी सोहळा काळात आम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ ९ 
जनतेच्या सोयीसाठी व्यवस्थित पार पडावा यासाठी वर नमूद केलेल्या कालावधीसाठी मार्ग बदलण्याची अधिसूचना प्रसार माध्यमातून महाराष्ट्र आणि 
गुजरात राज्यात प्रसिद्ध करीत आहे . 


दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


धुळे , ७ सप्टेंबर २०१६. 


LI 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 

इगतपुरी नगरपरिषद , इगतपुरी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम ३७ ( १) अन्वये 

___ जाहीर सूचना 
क्रमांक इनपा/ बांध/ ०४/ वा . हद्द वि . यो. /मौजे तळेगाव/ ग. नं . ३००, ३३४ व ३४९ / २/फेरबदल/ नोटिस/ १०९४/ २०१६. - इगतपुरी नगरपरिषदेच्या 
वाढीव हद्दीतील भागशःमंजूर विकास योजना महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - ११०७/ २३३४/ सीआर - २२५ / 
०७/ युडी- ९, दिनांक ११ डिसेंबर २००७ अन्वये मंजूर झाली आहे ; 

इगतपुरी नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्दीतील भागश : मंजूर विकास योजनेत मौजे तळेगाव येथील गट नंबर ३०० , ३३४ व ३४९ / २ या जागा “ शेती 
विभागात ( ग्रीन झोन ) ” मध्ये समाविष्ट आहेत ; 

मौजे तळेगाव येथील गट नंबर ३०० , ३३४ व ३४९ / २ ही जागा निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करणेसाठी शासनाकडे दिनांक ७ मे २०१३ रोजी 
निवेदन सादर केलेले आहे . सदरच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने शासनाचे नगरविकास विभागाचे पत्र क्रमांक टीपीएस -१११३/ ३२९ / १३/ नवि- ९, दिनांक 
७ एप्रिल २०१३ अन्वये परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यास सूचित केलेले आहे ; 

इगतपुरी नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्दीतील भागश: मंजूर विकास योजनेत मौजे तळेगाव येथील गट नंबर ३०० , ३३४ व ३४९/ २ ह्या जागा शेती 
विभागातून ( ग्रीन झोन ) निवासी विभागात समाविष्ट करणेसाठी नगरपरिषदेच्या दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या नगरपरिषद सर्वसाधारण सभा 
ठराव क्रमांक ७६६ अन्वयेमंजुरी देणेत आली आहे. 

इगतपुरी नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्दीतील भागश: मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम 
३७ चे तरतुदीनुसार इगतपुरी नगरपरिषदेने खालीलप्रमाणे फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 
गट नंबर व क्षेत्र 

विद्यमान प्रस्ताव विद्यमान नियोजन प्राधिकरण प्रस्तावित फेरबदल 


रण 


गट नंबर ३०० , ३३४ व ३४९ / २ शेती विभाग 

इगतपुरी नगरपरिषद, निवासी विभागात 
क्षेत्र ३ हेक्टर ६९ आर, 

( ग्रीन झोन ) 

इगतपुरी, जिल्हा नाशिक . 
क्षेत्र २ हेक्टर ८८ आर व 
क्षेत्र ४ हेक्टर १२ आर 

उपरोक्त फेरबदलाबाबत ज्या कोणास हरकती व सूचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी तशी सूचना व हरकत ही नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ ( एक) महिन्याचे आत इगतपुरी नगरपरिषदेस लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. इगतपुरी नगरपरिषद 
विहित मुदतीत अशा प्राप्त झालेल्या हरकती वा सूचनांचा विचार , प्रस्तावित फेरबदल शासनास मंजुरीसाठी सादर करताना करील. मुदतीनंतर प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सूचना स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 

श्रीमती जनाबाई बंडुजी खातळे, 

अध्यक्षा , 
इगतपुरी नगरपरिषद , इगतपुरी , 

जिल्हा नाशिक . 


इगतपुरी, २० सप्टेंबर २०१६. 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


IGATPURI MUNICIPAL COUNCIL , IGATPURI 


Under Section 37 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notice 
No . Inp/ Pwd /04 /E Limit D .P ./Mou . Talegaon / G . No . 300 , 334 and 349 / 2 /Modi /Notice / 1094 /2016 . 
The Part Sanctioned Development Plan of Igatpuri Municipal Council his Extended Limit has been 
sanctioned by Government of Maharashtra , Urban Development Department, Mumbai vide it s Notification 
No . TPS - 1107 /2334 /CR - 225 /07/UD - 9 , dated 11th December 2007; 


As per mentioned in the Partly Sanctioned Development Plan of Extended Limit, land bearing Gat 
No . 300 , 334 and 349/2 of Mouje Talegaon is reserved in Green Zone. The appeal, dated 7th May 2013 
of Gat No . 300 , 334 and 349 /2 was submitted to the Government of Maharashtra for conversion of 
Green Zone into the Residential Zone and the Government of Maharashtra , Urban Development said 
to submit this proposal within the said Act vide letter No. TPS - 1113 / 329 / 13 /UD - 9 , dated 7th May 2013; 


The Partly Sanctioned Development Plan of Igatpuri Municipal Council his Extended Limit, the land 
bearing Gat No . 300 , 334 and 349/2 situated in the Green Zone , Municipal Council decided to convert 
this land bearing Gat No. 300 , 334 and 349/ 2 into Residential Zone by it s General Board Resolution 
No. 766 , dated 16th September 2016 ; 


The Igatpuri Municipal Council to make modification in the Partly Sanctioned Development Plan of 
his Extended Limit under provision of Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 . 


Gat No. and area in 

Sq . mtrs . 


Proposal in Partly 

Sanctioned 
Development Plan 


Development 

Authority 


Proposed 
Modification 


2 


Green Zone 


ResidentialZone 


Igatpuri Municipal 
Council, Igatpuri. 


(Talegaon ) 
Gat No. 300 , 334 and 349/2 
Area 3 Hectare 69 R , 
Area 2 Hectare 88 R and 
Area 4 Hectare 12 R . 


Persons who wish to give their suggestions to the proposed modification of the Development Plan 
may submit same to IgatpuriMunicipal Council in onemonth from the date of publication of this notice in 
Maharashtra GovernmentGazette. IgatpuriMunicipal Council would consider suggestions and objections 
received within the stipulated period only suggestions and objections received after the given time frame 
will not be considered . 


Smt. JANABAI BANDUJI KHATALE, 

President, 
Igatpuri MunicipalCouncil, Igatpuri , 

district Nashik 


Igatpuri, 20th September 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ ११ 
जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
आदेश 

क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १९ / सन २०१६ . - श्री . आर . व्ही . ताम्हाणेकर , 

दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २९ मार्च 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/२८/ सन २०१६. - श्री . व्ही . ए. पाटील, दिवाणी 

२०१६ ते दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक २१ मार्च २०१६ ते रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २८ मार्च 
दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १९ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
वेळेनंतर ते दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. व्ही. ताम्हाणेकर यांना दिवाणी 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . ए. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश , 

येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 

वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने श्री . आर. व्ही . ताम्हाणेकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 

कार्यभार श्री . एन . डी . खोसे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
श्री . व्ही . ए. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 

अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. पी . मोहिते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 

श्री . आर. व्ही . ताम्हाणेकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 
श्री . व्ही . ए . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव हे म्हणून काम करीत राहिले असते. 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 

अहमदनगर , १ एप्रिल २०१६ . 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. 

आदेश 
अहमदनगर , १७ मार्च २०१६ . 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/१८/ सन २०१६. - श्री . एम . एच. शेख, सचिव, 

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर यांची दिनांक २१ मार्च २०१६ 
आदेश 

ते दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 

याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २१ मार्च २०१६ रोजीपासून 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २३/ सन २०१६ . - श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे । 

ते दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १४ मार्च परवानगी देण्यात येत आहे . 
२०१६ ते दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची वैद्यकीय 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एम. एच. शेख यांना सचिव , जिल्हा 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 

विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. आर. पाटील यांना २ रे 

सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 

नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे ___ श्री. एम. एच. शेख , सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. दिनांक २१ मार्च २०१६ ते दिनांक २३ मार्च २०१६, दिनांक २५ मार्च २०१६ 

व दिनांक २६ मार्च २०१६ रोजीपर्यंत श्री . आर . व्ही . ताम्हाणेकर , दिवाणी 
श्रीमती एस . आर. पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर , दिनांक २४ मार्च २०१६ रोजी 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 

श्रीमती एस . आर. पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कार्यभार श्रीमती आर. व्ही . मोहिते , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ अहमदनगर व दिनांक २७ मार्च २०१६ रोजीपासून ते दिनांक २८ मार्च 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती के . के . शाह , ५ वे सहदिवाणी 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 
श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या श्री . एम. एच. शेख, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर 
नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 

हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 

म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १९ मार्च २०१६. 

अहमदनगर, १८ मार्च २०१६. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/६८ / सन २०१६. - श्री . पी . एस . शिंदे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक ७ मे २०१६ ते दिनांक ११ 
मे २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत 
येत आहे . तसेच दिनांक ६ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१२ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी. एस. शिंदे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी . एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . एन. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, शेवगाव यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. पी. एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


२०१६ ते दिनांक १९ एप्रिल २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . म . दा . सैंदाणे यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आला होता. 

श्री . म . दा . सैंदाणे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . वि. दे. घागी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . म . दा . सैंदाणे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २ मे २०१६ . 


अहमदनगर , ४ मे २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ४३ / सन २०१६ .- श्रीमती पी . एन . ढाणे, ९ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २० 
एप्रिल २०१६ ते दिनांक २२ एप्रिल २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
मंजूर करणेत आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 
अहमदनगर, १८ एप्रिल २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/६६/ सन २०१६. - श्री. ए. जी . देशिंगकर , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा यांची दिनांक २ मे २०१६ ते 
दिनांक ६ मे २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३० एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ७ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. जी . देशिंगकर यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. जी . देशिंगकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एन. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . ए. जी . देशिंगकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर 
ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २९ एप्रिल २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४२ / सन २०१६ . - श्रीमती पी . व्ही . घाडगे, ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ४ मे 
२०१६ ते दिनांक ६ मे २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही. घाडगे यांना ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . व्ही . घाडगे , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. ए. व्ही . कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती पी. व्ही. घाडगे , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २ मे २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ५० / सन २०१६. - श्री . म . दा . सैंदाणे , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १७ एप्रिल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ १३ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४१/ सन २०१६. - श्रीमती टी. एम. निराळे, ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ९ मे 
२०१६ ते दिनांक १३ मे २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी . एम.निराळे यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती टी . एम . निराळे , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती ए. आर. नागोरी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती टी . एम . निराळे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४० / सन २०१६. - श्रीमती के . एस . नावंदर , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २ मे 
२०१६ ते दिनांक ६ मे २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ३० एप्रिल २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एस. नावंदर यांना, ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के . एस . नावंदर, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ३० एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ 
मे २०१६ रोजीपर्यंत श्रीमती पी . ए . ढाणे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक ४ मे २०१६ रोजीपासून ते 
दिनांक ७ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . ए . ए. धुमकेकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्रीमती के. एस . नावंदर, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ३० एप्रिल २०१६. 


अहमदनगर , २ मे २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४० / सन २०१६. - श्रीमती के . एस. नावंदर , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ९ मे 
२०१६ ते दिनांक १३ मे २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १४ मे २०१६ व दिनांक १५ 
मे २०१६ रोजी सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस. नावंदर यांना , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची । 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २८ / सन २०१६. - श्री . ए . पी . मोहिते , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ५ मे २०१६ ते दिनांक ७ 
मे २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत 
येत आहे. तसेच दिनांक ४ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
८ मे २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
। रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. पी. मोहिते यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री. ए. पी. मोहिते, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . व्ही . ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . ए. पी . मोहिते , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ४ मे २०१६ . 


श्रीमती के. एस . नावंदर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी. ए. ढाणे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. एस. नावंदर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , ७ मे २०१६. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २८ / सन २०१६. - श्री . व्ही . ए. पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ३० एप्रिल २०१६ ते 
दिनांक २ मे २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २९ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . ए. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही . ए. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. ए. पी . मोहिते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही . ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. 


आदेश 
___ क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २१ / सन २०१६. - श्री . एस . एस. जगताप, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर यांची दिनांक ६ मे २०१६ रोजीची एक 
दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात 
येत आहे व त्याऐवजी दिनांक ४ मे २०१६ ते दिनांक ६ मे २०१६ रोजीची 
एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस. जगताप यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . एस . एस. जगताप , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
एन. डी . खोसे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस . एस . जगताप , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


अ . ज . ख्वाजा , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २९ एप्रिल २०१६. 


अहमदनगर , ४ मे २०१६ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

__ आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/२६/ सन २०१६ . - श्रीमती एस . बी . महाले , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १६ मार्च 
२०१६ ते दिनांक १९ मार्च २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १५ मार्च २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. बी . महाले यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती एस . बी . महाले, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर . एस . अराध्ये, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती एस . बी . महाले , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २६ एप्रिल २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा / १४ / सन २०१६. - श्री . एन. के . चव्हाण , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांची दिनांक 
२८ डिसेंबर २०१५ ते ३१ डिसेंबर २०१५ रोजीची एकूण चार दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २८ 
डिसेंबर २०१५ रोजीपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. के . चव्हाण यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते. 

श्री. एन. के. चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक 
कार्यभार श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . ए . ए. 
नांदगावकर, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
आला होता. 

श्री . एन. के . चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ५ जानेवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ १५ 


आदेश 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/३/ सन २०१६ .- श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७/ सन २०१५. - श्री . एस . आर. नावंदर , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक ११ 

न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, नेवासा यांची दिनांक ३१ डिसेंबर 
जानेवारी २०१६ ते दिनांक १६ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण सहा 

२०१५ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे 

मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ८ 

परवानगी देण्यात येत आहे . 
जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

। रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . आर . नावंदर यांना जिल्हा 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त 
- रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के . केवले यांना जिल्हा करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा ___ नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या श्री . एस . आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक कार्यभार 

श्री . टी . बी . जाधव, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . पी . व्ही . बुलबुले , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 

दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
कार्यभार श्री . वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अति . सत्र 

श्री . एस . आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी स्थानापन्न 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नसत्या , तर ते जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 

अहमदनगर , ३१ डिसेंबर २०१५. 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १ जानेवारी २०१६ . 

आदेश 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८०/ सन २०१६ . - श्री . टी . बी. जाधव , तदर्थ 
आदेश 

जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/८०/ सन २०१५ .- श्री . टी. बी . जाधव, तर्थ 

दिनांक ४ जानेवारी २०१६ ते दिनांक १२ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण 
जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 

नऊ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजीची एकूण 

तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 

आहे . 
तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. टी . बी . जाधव यांना तर्थ जिल्हा 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . टी . बी . जाधव यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 

न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 

करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 

जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 

पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आलेले होते . 

ठेवण्यात आले होते . 
श्री. टी . बी . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 

__ श्री . टी . बी . जाधव, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 

न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 

अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . डी . तनखीवाले तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ३ व 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . जी . मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -५ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 
श्री . टी. बी . जाधव, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 

श्री . टी . बी . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 

न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

गेले नसते, तर ते तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -४ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ३१ डिसेंबर २०१५. 

अहमदनगर , १३ जानेवारी २०१६. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


आदेश 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६/ सन २०१६. - श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ७/ सन २०१६. - श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची दिनांक न्यायाधीश -१ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक ३ 
२५ जानेवारी २०१६ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण सहा 

__ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची 
दिवसांची अर्जित रजा म्हणून याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच 

अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २ फेब्रुवारी 
दिनांक २२ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 

२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
१ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

आहे . 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- २ 

व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 

आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 

न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
येत आहे . 

श्री . ए . एन. चौरे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
श्री . ए . पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर . व्ही सावंत -वाघुले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ व 
कार्यभार श्री . एम. वाय. ए. के . शेख, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त 

अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्री . ए. एन. चौरे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
श्री . ए . पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 

तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 

या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

अहमदनगर , २९ जानेवारी २०१६ . 
अहमदनगर , २० जानेवारी २०१६ . 

आदेश 

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ८ / सन २०१५. - श्रीमती आर . व्ही सावंत - वाघुले , 
आदेश 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२ / सन २०१५. - श्री . जि . ल . गांधी , जिल्हा । 

दिनांक ११ एप्रिल २०१६ ते दिनांक १९ एप्रिल २०१६ रोजीची एकूण नऊ 
न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची दिनांक २० दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ९ 
जानेवारी २०१६ ते दिनांक २२ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन एप्रिल २०१६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतनंतर ते दिनांक २० एप्रिल २०१६ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ जानेवारी २०१६ येत आहे. 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 

___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . व्ही सावंत- वाघुले, तदर्थ 
येत आहे . 

जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . जि . ल . गांधी यांना जिल्हा 

पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
न्यायाधीश- २ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 

पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 

ठेवण्यात येत आहे . 
न्यायाधीश - २ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. ___ श्रीमती आर. व्ही सावंत-वाघुले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . 

सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
श्री . जि . ल . गांधी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 

पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . डी . तनखीवाले , तदर्थ जिल्हा 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 

न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
कार्यभार श्री . एस . एम. भगत , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

येत आहे. 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर . व्ही सावंत - वाघुले, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 
श्री . जि . ल . गांधी, जिल्हा न्यायाधीश - २ व सहायक सत्र न्यायाधीश , । सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र 
ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी ___ न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

असत्या . 
अहमदनगर , १८ जानेवारी २०१६ . 

अहमदनगर , ६ एप्रिल २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ १७ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५/ सन २०१६. - श्री . एम . वाय . ए. के. शेख , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची 
अर्जित रजा म्हणून याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक १२ 
फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीनंतर ते दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . वाय . ए. के . शेख यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एम . वाय . ए. के . शेख, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . 
सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम . वाय. ए. के . शेख , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर । 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १० फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९/ सन २०१६. - श्री. ए. डी. तनखीवाले, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२२ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण पाच 
दिवसांची अर्जित रजा म्हणून याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीनंतर ते दिनांक २९ 
फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 
। रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . डी . तनखीवाले , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्री . ए. डी . तनखीवाले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर. व्ही. सावंत -वाघुले, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 
२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री . ए. डी . तनखीवाले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १७ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४ / सन २०१६. - श्री . एन. के . चव्हाण , जिल्हा । 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांची दिनांक २८ 
जानेवारी २०१६ रोजीची मंजूर करणेत आलेली एक दिवसाची किरकोळ 
रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे व त्याऐवजी दिनांक २८ जानेवारी 
२०१६ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण सात दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३१ जानेवारी 
२०१६ रोजी कार्यशाळेनंतर ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. के . चव्हाण यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 
___ श्री . एन. के. चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक 
कार्यभार श्री . एम. वाय. ए. के . शेख , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एस. यु . 
बघेले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एन . के. चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या । 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ४/ सन २०१५. - श्री . वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा 
न्यायाधीश - ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१६ ते १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १२ फेब्रुवारी 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . वि . बा . कुलकर्णी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री . वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतश्री. ए. एन. चौरे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे व 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी. डी . डिग्रसकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अति. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ११ फेब्रुवारी २०१६ . 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ८१/ सन २०१६. - श्री . व्ही . जी . मोहिते , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - ४ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक ३ मार्च २०१६ ते दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक 
६ मार्च २०१६ व दिनांक ७ मार्च २०१६ रोजी सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . जी . मोहिते यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - ४ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. व्ही. जी . मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. डी . तनखीवाले, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ३ व 
सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही . जी. मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ४ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११/ सन २०१६. - श्री . एस . एम . भगत , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक ८ फेब्रुवारी 
२०१६ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजीची एकूण पाच दिवसांची 
वैद्यकीय रजा म्हणून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१६ व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सुट्टी 
उपभोगण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एम . भगत , जिल्हा न्यायाधीश - १ 
व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश - १ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . एस . एम. भगत , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एन . के . चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . जे . एल. 
गांधी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस . एम. भगत , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५/ सन २०१६. - श्री . एम . वाय. ए. के . शेख, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची दिनांक १७ 
मार्च २०१६ ते दिनांक १९ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा म्हणून याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १६ 
मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० मार्च २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 
। रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . वाय. ए. के . शेख यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम . वाय. ए. के . शेख , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा । 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . 
सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एम . वाय . ए . के. शेख, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १७ मार्च २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १४/ सन २०१६. - श्री . एन . के . चव्हाण , जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांची दिनांक ११ 
एप्रिल २०१६ ते दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजीची एकूण सहा दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ९ एप्रिल 
२०१६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे कामकाज संपलेनंतर ते दिनांक १८ 
एप्रिल २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . के . चव्हाण यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्री . एन . के . चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक 
कार्यभार श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . ए. ए. 
नांदगावकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 
___ श्री . एन. के. चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १ एप्रिल २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७/ सन २०१६. - श्री. ए. एन . चौरे , तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक ९ मार्च 
२०१६ ते ११ मार्च २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची मंजूर करणेत 
आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे. 
अहमदनगर , १० मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ १९ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४ / सन २०१६ . - श्री. एन. के . चव्हाण , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांची दिनांक ८ 
मार्च २०१६ ते दिनांक ११ मार्च २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ८ 
मार्च २०१६ रोजीपासून ते दिनांक १३ मार्च २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . के . चव्हाण यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते. 


श्रीमती आर. एम. शेख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ९ मे २०१६ रोजीपासून ते दिनांक १५ मे २०१६ रोजीपर्यंत 
श्री . एस. ए. बाफना, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव 
यांचेकडे, दिनांक १६ मे २०१६ रोजीपासून ते दिनांक २२ मे २०१६ 
रोजीपर्यंत श्री . एन. एस . काकडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव यांचेकडे, दिनांक २३ मे २०१६ रोजीपासून ते दिनांक २९ 
मे २०१६ रोजीपर्यंत श्री . व्ही. व्ही . खुळपे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहाता यांचेकडे, दिनांक ३० मे २०१६ रोजीपासून ते 
दिनांक ६ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . ए. आर. सोलापूरे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहाता यांचेकडे व दिनांक ६ जून 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २० जून २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी. एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती आर. एम. शेख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत गर्भपाताचे रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , ७ जून २०१६ . 


आदेश 


___ श्री . एन . के. चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक 
कार्यभार दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजीपासून ते दिनांक १३ मार्च २०१६ 
रोजीपर्यंत श्री. ए. पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार दिनांक ८ मार्च 
२०१६ रोजीपासून ते दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत 
श्री . एस . यु . बघेले, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश व सहा. सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ 
मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एम. व्ही . चव्हाण, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे व दिनांक ९ 
मार्च २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १३ मार्च २०१६ 
रोजीपर्यंत श्री . एस. व्ही. देशमुख, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर ठेवणेत आला होता . 

श्री. एन. के. चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते, 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , २१ मार्च २०१६ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/९ / सन २०१६. - श्री . ए. डी . तनखीवाले , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
९ मे २०१६ ते दिनांक १२ मे २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित 
रजा म्हणून याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ७ मे २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीनंतर ते दिनांक १३ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. डी . तनखीवाले , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 
___ श्री . ए. डी . तनखीवाले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर. व्ही . सावंत- वाघुले, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 
___ श्री. ए. डी . तनखीवाले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५२ / सन २०१६ .- श्रीमती आर. एम . शेख, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक ९ मे २०१६ 
ते दिनांक १९ मे २०१६ रोजीची एकूण सहा आठवड्याची गर्भपाताची रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ९ मे २०१६ रोजीपासून ते 
दिनांक २० मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. एम. शेख यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर, ३ मे २०१६ . 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७/ सन २०१६. - श्री . ए . एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक ९ मे 
२०१६ ते दिनांक ११ मे २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ७ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १२ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. एन. चौरे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ 
व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्री . ए . एन. चौरे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त । 
कार्यभार श्रीमती आर . व्ही सावंत -वाघुले, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ व । 
अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २ मे २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/४४/ सन २०१६ . - श्रीमती एम . डी . ननवरे , १० वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ३० 
एप्रिल २०१६ ते १२ मे २०१६ रोजीची एकूण तेरा दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. डी . ननवरे यांना १० वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १० वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम . डी . ननवरे , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . व्ही . घाडगे, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्रीमती एम . डी. ननवरे , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीकांत द. कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , २६ एप्रिल २०१६ . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 
वाचा : १. जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर आदेश क्रमांक कार्यव्य / रजा/ 

५२/ २०१६, दिनांक २० मे २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ३/ सन २०१६. - श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक ४ मे 
२०१६ ते ६ मे २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे व दिनांक ९ मे २०१६ ते दिनांक १३ मे २०१६ 
रोजीची पाच दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे तसेच 
दिनांक १४ मे २०१६ रोजी सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के . केवले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. वि . बा. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


२ . श्रीमती आर. एम. शेख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर , कोपरगाव यांचा दिनांक २० मे २०१६ रोजीचा अर्ज. 

( कार्यालयास प्राप्त दिनांक २३ मे २०१६ ) 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ५२ / सन २०१६. - उपरोक्त संदर्भिय आदेश क्रमांक 
१ मध्ये संदर्भिय अर्ज क्रमांक २ अन्वये खालीलप्रमाणे अंशत : बदल 
करण्यात येत आहे. 

श्रीमती आर. एम. शेख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ६ जून २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २० जून २०१६ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . पी . एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , ३ मे २०१६ . 


अहमदनगर , २४ मे २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ २१ 


प्रभारी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ७५/ सन २०१६ . - श्रीमती आरती ए. कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक २४ मे २०१६ ते 
२६ मे २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २३ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २७ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


। रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आरती ए. कुलकर्णीयांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती आरती ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २३ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ मे 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . ए. आर . माळवदे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आरती ए . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , २४ मे २०१६ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५२ / सन २०१५. - श्रीमती आर. एम. शेख , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक २८ मार्च 
२०१६ ते दिनांक ६ मे २०१६ रोजीची एकूण चाळीस दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. एम . शेख यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 

श्रीमती आर. एम . शेख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एन . एस. काकडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती आर. एम . शेख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ११ मे २०१६. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९४ / सन २०१६ . - श्री . पी . पी. केस्तिकर , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ३० मे 
२०१६ ते दिनांक २ जून २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २७ मे २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी . केस्तिकर यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . पी . पी . केस्तिकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . एस . देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . पी. पी . केस्तिकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी । 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

व्ही . जी . मोहिते , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ७७/ सन २०१६ . - श्रीमती के. के . शाह , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २ मे 
२०१६ ते दिनांक ७ मे २०१६ रोजीची एकूण सहा दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . के . शाह यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 

श्रीमती के . के . शाह , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एस . देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


श्रीमती के . के . शाह , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर, २७ मे २०१६ . 


अहमदनगर , ११ मे २०१६. 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


आदेश 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/रजा/९५/ सन २०१६ . - श्रीमती के. पी. जैन - देसरडा , क्रमांक कार्यव्य /रजा/ २७ / सन २०१६.- श्री . आर. एस . अराध्ये, सहदिवाणी 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक ३ मे न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक ५ मे २०१६ ते दिनांक ७ 
२०१६ ते दिनांक ६ मे २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा मे २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २ मे २०१६ रोजी मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ___ परवानगी देण्यात येत आहे . 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एस. अराध्ये यांना सहदिवाणी 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . पी . जैन - देसरडा यांना २ रे न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 

आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 

वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 

नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्री. आर. एस . अराध्ये, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
श्रीमती के . पी . जैन- देसरडा, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
स्तर, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 

श्रीमती एस. बी. महाले, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर 
कार्यभार श्री . आर. एस . अराध्ये, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . आर. एस. अराध्ये , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
श्रीमती के . पी . जैन- देसरडा, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते, तर ते 
स्तर , संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 

सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या 

काम करीत राहिले असते . 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

अहमदनगर , ११ मे २०१६. 
अहमदनगर , १० मे २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/रजा/ ९६ / सन २०१६. - श्री . के . एम . कायगुंडे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक ५ मे २०१६ ते दिनांक ७ मे 
२०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ४ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ९ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . के . एम. कायगुंडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


___ क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४३ / सन २०१६. - श्रीमती पी . एन . ढाणे, ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १६ मे 
२०१६ ते दिनांक १९ मे २०१६ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १३ मे २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन. ढाणे यांना ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी. एन. ढाणे, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती के . एस . नावंदर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्रीमती पी. एन . ढाणे, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्री . के . एम . कायगुंडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . के. एम. कायगुंडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १० मे २०१६ . 


अहमदनगर , ११ मे २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ २३ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५/ सन २०१६. - श्री . पी . डी . डिग्रसकर, जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक ११ 
जानेवारी २०१६ ते दिनांक १३ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच 
दिनांक ११ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १४ 
जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर. एम . शेख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ८ जानेवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/१२/ सन २०१६ . - श्री. जि . ल. गांधी, जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व सहा. सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची दिनांक ६ जानेवारी 
२०१६ ते दिनांक ८ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ५ जानेवारी २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ जानेवारी २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


। रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . डी . डिग्रसकर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- ४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री . पी . डी . डिग्रसकर, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एच . एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ५ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 

श्री . पी. डी . डिग्रसकर, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अति. सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

__ वि. बा . कुलकर्णी, 
प्रभारी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जि . ल . गांधी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


___ श्री. जि . ल. गांधी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एम. भगत, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . जि . ल . गांधी, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति. सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ८ जानेवारी २०१६. 


अहमदनगर , ११ जानेवारी २०१६ . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ अति. सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५२/ सन २०१६ . - श्रीमती आर. एम. शेख, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ११ जानेवारी 
२०१६ ते दिनांक १३ जानेवारी २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ८ जानेवारी २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १४ जानेवारी २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . एम. शेख यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. एम . शेख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एन. एस. काकडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ २८ / सन २०१६. - श्री . व्ही . ए. पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक १८ जून २०१६ ते 
दिनांक २० जून २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १७ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २१ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही. ए. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री . व्ही. ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए . पी. मोहिते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


श्री . व्ही . ए. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , १५ जून २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २१/ सन २०१६. - श्री. एस. एस. जगताप , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांची दिनांक १६ जून २०१६ रोजीची एक 
दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात 
येत आहे व त्याऐवजी दिनांक १६ जून २०१६ ते दिनांक १८ जून २०१६ 
रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत 
आहे. 


श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक कार्यभार 
दिनांक २३ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३० मे 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी . पी. कोस्तीकर , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक ३० 
मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३१ मे २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. एस. एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे तसेच प्रशासकीय कार्यभार 
दिनांक २३ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३० मे 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. आर. व्ही. पांडे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा व दिनांक ३० मे २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३१ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . पी. के. अहीर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 

श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या, तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , ७ जून २०१६. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस. जगताप यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस. जगताप , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
पी . पी . बनकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


श्री . एस. एस. जगताप, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


अहमदनगर , १७ जून २०१६ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २८ / सन २०१६. - श्री . व्ही . ए. पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक २३ मे २०१६ ते दिनांक 
२९ मे २०१६ रोजीची एकूण सात दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करणेत येत आहे, तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . ए. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 
____ श्री . व्ही . ए. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एम . वाय . ए. के . शेख, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 

श्री. व्ही . ए. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. 


आदेश 


३ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३१ / सन २०१६. - श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २३ मे २०१६ ते 
दिनांक ३० मे २०१६ रोजीची एकूण आठ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २३ मे २०१६ ते दिनांक 
३१ मे २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


अहमदनगर , ७ जून २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ २५ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२/ सन २०१६. - श्री . जि . ल. गांधी, जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक २ जून 
२०१६ ते दिनांक ४ जून २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १ जून २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ६ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जि . ल. गांधी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त । 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री. जि . ल. गांधी , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक 
कार्यभार श्री . एम. वाय. ए. के. शेख , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्रीमती एस . बी . 
महाले, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात 
आला होता. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/९५/ सन २०१६ .- श्रीमती के. पी. जैन , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांची दिनांक १७ मे २०१६ ते दिनांक ४ 
जून २०१६ रोजीची एकूण एकोणीस दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे . तसेच दिनांक १७ मे २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ५ जून २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . पी . जैन यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के . पी. जैन , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १७ मे २०१६ रोजीपासून ते दिनांक २२ मे २०१६ रोजीपर्यंत 
व दिनांक ३० मे २०१६ रोजीपासून ते दिनांक ५ जून २०१६ रोजीपर्यंत 
श्रीमती एस . बी . महाले, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचेकडे व दिनांक २३ मे २०१६ रोजीपासून ते दिनांक २९ मे २०१६ 
रोजीपर्यंत श्री . आर. एस. अराध्ये, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्रीमती के . पी. जैन , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १९ मे २०१६ . 


श्री . जि . ल. गांधी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , ८ जून २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७४ / सन २०१६. - श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक १ जून २०१६ ते दिनांक ३ 
जून २०१६ रोजीची एकूण तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. आर. माळवदे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्री. ए. आर . माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. ए . 
एम. मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता. 

श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ५२/ सन २०१६ . - श्रीमती आर. एम . शेख , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव हे दिनांक ९ मे २०१६ 
रोजीपासून तेदिनांक १८ जून २०१६ रोजीपर्यंत रजेवर असल्यामुळे त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ९ मे २०१६ रोजीपासून ते दिनांक १५ मे 
२०१६ रोजीपर्यंत श्री . एस. ए. बाफना, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, कोपरगाव यांचेकडे दिनांक १६ मे २०१६ रोजीपासून ते दिनांक २२ 
मे २०१६ रोजीपर्यंत श्री . एन. ए. काकडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे, दिनांक २३ मे २०१६ रोजीपासून ते 
दिनांक २९ मे २०१६ रोजीपर्यंत श्री . व्ही . व्ही. खुळपे, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यांचेकडे, दिनांक ३० मे २०१६ रोजीपासून 
ते दिनांक ६ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . ए. आर. 
सोलापुरे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यांचेकडे व 
दिनांक ६ जून २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १८ जून 
२०१६ रोजीपर्यंत श्री. पी . एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

सौ. सु. कि . केवले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , ७ जून २०१६ . 


अहमदनगर, २० मे २०१६ . 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. वि. वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १२ एप्रिल २०१६ . 


प्रभारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी - १/ १९०० / सन २०१६ . - श्रीमती पी . पी . कर्णिक , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना यापूर्वी मंजूर करण्यात 
आलेल्या दिनांक ३१ मार्च २०१६ ते दिनांक २ एप्रिल २०१६ पावेतोच्या 
अर्जित रजेस जोडून दिनांक ३ एप्रिल २०१६ ते ७ एप्रिल २०१६ पावेतो 
अशी एकूण ४ दिवसाची वाढीव अर्जित रजा, दिनांक ८ एप्रिल २०१६ 
( गुढीपाडवा) , दिनांक ९ एप्रिल २०१६ ( २ रा शनिवार ) व दिनांक १० एप्रिल 
२०१६ ( रविवार ) रोजीच्या सुट्टीला जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . कर्णिक यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्रीमती पी . पी. कर्णिक , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 
__ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . पी . कर्णिक , जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश - ३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


आदेश 
क्रमांक बी- २/ १५४० / सन २०१६ .- श्री . भां . चा . मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना दिनांक १४ 
मार्च २०१६ ते १७ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . भा. चा . मोरे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत 
आले होते . 

श्री . भां . चा . मोरे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . व्ही . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी सांभाळला 
होता. 
___ श्री. भां. चा . मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ प्रमाणपत्र 
सादर केलेले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . भां. चा . मोरे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, २१ मार्च २०१६. 


धुळे, १२ एप्रिल २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ १८९९/ सन २०१६ . - श्री . वि . वि. कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना 
दिनांक २३ एप्रिल २०१६ (४ था शनिवार ) व दिनांक २४ एप्रिल २०१६ 
( रविवार) या सुट्ट्यांना जोडून दिनांक २५ एप्रिल २०१६ ते ३० एप्रिल 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २२ एप्रिल २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ मे २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. वि. वि . कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
__ श्री . वि . वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एस. पी. बेदरकर , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी 
यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ १८८७/ सन २०१६. - श्री . जी . बी . जाधव , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना दिनांक १६ एप्रिल २०१६ ते १९ एप्रिल २०१६ 
पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ एप्रिल २०१६ ( डॉ . 

आंबेडकर जयंती) व दिनांक १५ एप्रिल २०१६ ( रामनवमी) या सुट्ट्यांना 
___ जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक १३ एप्रिल 

२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० एप्रिल २०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . बी. जाधव , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ २७ 


श्री . जी . बी. जाधव, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . ए. 
मोटे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . बी. जाधव , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
धुळे, ११ एप्रिल २०१६ . 


। रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . के . कोठुले यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 
___ श्रीमती एम. के . कोठुले, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . यु. पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . के . कोठुले, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

रमेश रामचंद्र कदम , 

जिल्हा न्यायाधीश- १, धुळे , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , धुळे . 
धुळे , ११ एप्रिल २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ १८८५/ सन २०१६. - श्री . स . दि . कुल्हेकर , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १६ एप्रिल २०१६ ते २२ एप्रिल २०१६ पावेतो अशी एकूण ७ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ एप्रिल २०१६ ( डॉ . आंबेडकर जयंती) व 
दिनांक १५ एप्रिल २०१६ ( रामनवमी) , दिनांक २३ एप्रिल २०१६ ( ४ था 
शनिवार) व दिनांक २४ एप्रिल २०१६ ( रविवार ) या रोजीच्या सुट्ट्यांसह 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १३ एप्रिल २०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ एप्रिल २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . स. दि . कुल्हेकर यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . स. दि . कुल्हेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. व्ही. जी . चव्हाण , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . स. दि . कुल्हेकर , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ११ एप्रिल २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ ६४२७ / सन २०१५.- श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ ते ३० डिसेंबर २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१५ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. पी . देवर्षी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . यु. पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम. के . कोठुले, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. यु. पी . देवर्षी, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , २८ डिसेंबर २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ १८५८ / सन २०१६ . - श्रीमती एम . के . कोठुले , ४ थे । 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यांना दिनांक ११ एप्रिल २०१६ ते १३ एप्रिल २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ एप्रिल २०१६ ( डॉ . आंबेडकर जयंती) व 
दिनांक १५ एप्रिल २०१६ ( रामनवमी) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ११ एप्रिल २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


आदेश 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
क्रमांक बी -२/ २४८ / सन २०१६ . - श्री. कि . आ . बागी, तदर्थ जिल्हा राहिले असते . 
न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १७ जानेवारी धुळे, ८ जानेवारी २०१६. 
२०१६ ( रविवार ), १७ जानेवारी २०१६ ( ४ था शनिवार ) व दिनांक २४ 
जानेवारी २०१६ ( रविवार ) या रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून दिनांक १८ 

आदेश 
जानेवारी २०१६ ते दिनांक २२ जानेवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण ५ 

क्रमांक बी - २/११५३ / सन २०१६. - श्रीमती एम. के. कोठुले , ४ थे सहदिवाणी 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १६ जानेवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 

दिनांक २ मार्च २०१६ ते ५ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची 
२५ जानेवारी २०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 

अर्जित रजा दिनांक ६ मार्च २०१६ (रविवार ) रोजीची सुट्टीसह याद्वारे 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक २ मार्च २०१६ रोजीपासून 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. कि . आ . बागी यांना तर्थ जिल्हा ते दिनांक ७ मार्च २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 

__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. के. कोठुले यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश- २ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 

श्री . कि . आ . बागी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ व सहायक सत्र । सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
कार्यभार श्री . एस. बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त रिक्त ठेवणेत येत आहे. 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी सांभाळावा . 

___ श्रीमती एम . के. कोठुले, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . कि . आ . बागी, तदर्थ । त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस. पिसाळ, ५ वे सहदिवाणी 
जिल्हा न्यायाधीश- २ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा सोपविण्यात येत आहे. 
न्यायाधीश- २ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
काम करीत राहिले असते. 

टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . के . कोठुले, ४ थे 
धुळे, १२ जानेवारी २०१६. 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 

हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे 
आदेश 

सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 

यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
क्रमांक बी -१/१७९ / सन २०१६. - श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १३ जानेवारी 

धुळे, २ मार्च २०१६ . 
२०१६ ते दिनांक २२ जानेवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण १० दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २३ जानेवारी २०१६ ( २ रा शनिवार) व दिनांक २४ 

आदेश 
जानेवारी २०१६ (रविवार ) या रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर क्रमांक बी - २/ ११५२ / सन २०१६. - श्री . यु. पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक १२ जानेवारी २०१६ रोजीचे न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ जानेवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन दिनांक २ मार्च २०१६ ते ५ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . अर्जित रजा दिनांक ६ मार्च २०१६ ( रविवार ) रोजीची सुट्टीसह याद्वारे 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. आर. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश 

मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २ मार्च २०१६ रोजीपासून 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 

ते दिनांक ७ मार्च २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त 

सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. पी . देवर्षी यांना ३ रे सहदिवाणी 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 

पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 

सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 

यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
श्री . पी . एच. काळे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

रिक्त ठेवणेत येत आहे. 
धुळे यांनी सांभाळावा. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 

___ श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. आर . कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 

त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस. पिसाळ , ५ वे सहदिवाणी 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व 

सोपविण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ २९ 


___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस . पिसाळ , ५ वे सहदिवाणी 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे __ न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे सोपविण्यात येत आहे . 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे ___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
धुळे , २ मार्च २०१६. 

हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 

३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
आदेश 

धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

धुळे , ७ मार्च २०१६. 
क्रमांक बी -१/ ११८८/ सन २०१६. - श्रीमती पी . पी . कर्णिक , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक २ मार्च 

आदेश 
२०१६ ते ५ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसाची अर्जित रजा , 
दिनांक ६ मार्च २०१६ ( रविवार) रोजीच्या सुट्टीला जोडून याद्वारे मंजूर 

क्रमांक बी -१ /१२५४/ सन २०१६. - श्री . आर . आर . कदम , जिल्हा 

न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ३ मार्च 
करण्यात येत आहे. 

२०१६ ते दिनांक ५ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . कर्णिक यांना जिल्हा रजा दिनांक ६ मार्च २०१६ ( रविवार ) या रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- ३ व रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . आर . कदम , जिल्हा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
श्रीमती पी . पी . कर्णिक , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार 

श्री . आर . आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्री . एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

श्री . एस . एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी. पी. कर्णिक, जिल्हा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . आर. कदम, जिल्हा 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -३ व न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 

कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
असत्या . 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 

राहिले असते. 
धुळे, ३ मार्च २०१६ . 

धुळे , ७ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ १२५३ / सन २०१६ .- श्री . यु . पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक ६ मार्च २०१६ ते ८ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना 
दिनांक ९ मार्च २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. पी . देवर्षी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . यु . पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 


आदेश 
क्रमांक बी -२/१२५५ / सन २०१६. - श्रीमती एम . के. कोठुले , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक ६ मार्च २०१६ ते ८ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना 
दिनांक ९ मार्च २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. के . कोठुले यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्रीमती एम . के . कोठुले , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी. एस. पिसाळ , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . के . कोठुले, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, ७ मार्च २०१६ . 


वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 
__ श्रीमती एम. ए. मोटे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
डी. एम . आहेर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात आलेला होता. 

श्रीमती एम . ए. मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी 
रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम. ए. मोटे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे, १४ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ १३७६ / सन २०१६. - श्री. एस. पी . बेदरकर, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना 
दिनांक २१ मार्च २०१६ ते २३ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा, दिनांक २० मार्च २०१६ ( रविवार ), २४ मार्च २०१६ ( धुलीवंदन) , 
दिनांक २५ मार्च २०१६ ( गुडफ्रायडे), दिनांक २६ मार्च २०१६ ( ४ था 
शनिवार) व दिनांक २७ मार्च २०१६ (रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १९ मार्च २०१६ 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. पी . बेदरकर यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एस. पी . बेदरकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . व्ही . कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर याचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . बेदरकर , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , १४ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ १३४९ / सन २०१६ . - धुळे जिल्हा न्यायालयाचा कार्यालयीन 
आदेश पृष्ठांकन क्रमांक बी -२/१३१३/ २०१६ अन्वये श्रीमती एम. के . कोठुले , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यांना दिनांक ९ मार्च २०१६ ते ११ मार्च २०१६ पावेतो एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १२ मार्च २०१६ ( २ रा शनिवार ) व दिनांक 
१३ मार्च २०१६ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली होती . 

तथापि , श्रीमती एम . के. कोठुले, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी काही अपरिहार्य कारणास्तव 
त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ९ मार्च २०१६ ते दिनांक ११ मार्च 
२०१६ पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजेपैकी दिनांक ११ मार्च २०१६ 
रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा रद्द होऊन मिळावी म्हणून विनंती 
अर्ज सादर केल्याने , त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ९ मार्च २०१६ 
ते ११ मार्च २०१६ पैकी दिनांक ११ मार्च २०१६ रोजीची एक दिवसाची 
अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 

वरीलप्रमाणे दिनांक ११ मार्च २०१६ रोजीची रद्द करण्यात आलेली १ 
दिवसाची अर्जित रजा त्यांचे शिल्लक खाती जमा करण्यात यावी. 
धुळे, ११ मार्च २०१६. 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ १३७५ / सन २०१६ . - श्रीमती एम. ए. मोटे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १० मार्च २०१६ व ११ मार्च 
२०१६ पावेतो अशी एकूण २ दिवसाची परिवर्तित रजा, दिनांक १२ मार्च 
२०१६ ( २ रा शनिवार) व दिनांक १३ मार्च २०१६ ( रविवार) या सुट्ट्यांना 
जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . ए. मोटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ १३१३ / सन २०१६ .- श्रीमती एम. के . कोठुले, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक ९ मार्च २०१६ ते ११ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा दिनांक १२ मार्च २०१६ (२ रा शनिवार ) व दिनांक १३ 
मार्च २०१६ (रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांना दिनांक १४ मार्च २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ ३१ 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. के . कोठुले यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्रीमती एम . के. कोठुले, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस . पिसाळ , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . के . कोठुले, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, ९ मार्च २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ १३११/ सन २०१६. - श्री . वि . वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना 
दिनांक ४ मार्च २०१६ ते ७ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची 
परिवर्तीत रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . वि . वि . कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शिरपूर यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 
____ श्री . वि . वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . पी . बेदरकर , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी 
सांभाळला. 

श्री . वि . वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, ९ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ १३१२/ सन २०१६. - श्री . एस. एच. गरड, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना दिनांक ३ 
मार्च २०१६ ते दिनांक ५ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
परिवर्तीत रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. एच. गरड यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यापदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत 
आले होते. 

श्री . एस . एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. पी . एस . भंडारी, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात 
आलेला होता. 

श्री . एस . एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एस. एच. गरड , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , ९ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ १५७०/ सन २०१६ . - श्री . एच . एस. अहिवळे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , साक्री यांना 
दिनांक १४ मार्च २०१६ ते १९ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची 
परिवर्तित रजा दिनांक २० मार्च २०१६ ( रविवार ) या सुट्टीला जोडून 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एस . अहिवळे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एच. एस. अहिवळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . बी . शिरसाठ , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचेकडेस 
सोपविण्यात आले होते. 
__ श्री . एच. एस . अहिवळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच. एस. अहिवळे , 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, २३ मार्च २०१६. 


वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
__ श्री . डी . एम . आहेर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती एम . ए. मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एम . आहेर , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १९ एप्रिल २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ १४५४ / सन २०१६ . - श्री. एस . बी. शिरसाठ , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांना 
दिनांक २१ मार्च २०१६ ते २३ मार्च २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा, दिनांक २४ मार्च २०१६ ( गुरुवार ), दिनांक २५ मार्च २०१६ 
( शुक्रवार ), दिनांक २६ मार्च २०१६ ( शनिवार ) व दिनांक २७ मार्च २०१६ 
( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांना दिनांक २१ मार्च २०१६ रोजीपासून ते दिनांक २८ मार्च २०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. बी. शिरसाठ , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यापदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एस. बी. शिरसाठ , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एच. एस. अहिवळे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री याचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . शिरसाठ , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
साक्री यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

भालचंद्र दौ . कापडणीस , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २०४२ / सन २०१६ . - श्री. डी . एस. पिसाळ, ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक २० एप्रिल २०१६ ते २२ एप्रिल २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक १९ एप्रिल २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ एप्रिल 
२०१६ रोजीचे रिमांडचे कामाकाजापूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एस. पिसाळ , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . डी . एस . पिसाळ, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . पिसाळ , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , २० एप्रिल २०१६ . 


धुळे , १७ मार्च २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ २०१०/ सन २०१६. - श्री . डी . एम. आहेर , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २० एप्रिल २०१६ ते २२ एप्रिल 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २३ एप्रिल 
२०१६ ( ४ था शनिवार ) व दिनांक २४ एप्रिल २०१६ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना 
जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १९ एप्रिल 
२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ एप्रिल २०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एम. आहेर , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २०३४ / सन २०१६. - श्री. रा. धो . चव्हाण, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २१ एप्रिल २०१६ ते २५ एप्रिल 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २० एप्रिल २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ एप्रिल २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ ३३ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . रा. धो. चव्हाण , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . रा. धो . चव्हाण, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती एम . ए. मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 
__ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . रा. धो . चव्हाण , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २० एप्रिल २०१६ . 


__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. डी . कुन्हेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवणेत येत आहे . 
__ श्री . एस. डी . कुल्हेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . जी . चव्हाण , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात आलेला आहे . 
___ श्री. एस. डी. कुल्हेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ 
प्रमाणपत्र सादर करावे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . कुल्हेकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , १६ मे २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ १७७५/ सन २०१६ . - श्रीमती एम. के . कोठुले , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १ एप्रिल २०१६ व २ एप्रिल २०१६ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची 
परिवर्तित रजा दिनांक ३ एप्रिल २०१६ (रविवार ) रोजीच्या सुट्टीला 
जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. के. कोठुले यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत आले होते. 

श्रीमती एम. के. कोठुले, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस . पिसाळ , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात आला होता. 

श्रीमती एम. के . कोठुले , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम. के . कोठुले , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसत्या तर त्या 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
धुळे, ४ एप्रिल २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २८३२ / सन २०१६ .- श्री. एस. बी. साळुखे, तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक ८ मे २०१६ 
( रविवार), दिनांक १४ मे २०१६ (२ रा शनिवार ) व १५ एप्रिल २०१६ 
(रविवार) या सुट्ट्यांना जोडून दिनांक ९ मे २०१६ ते १३ मे २०१६ पावेतो 
__ अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

तसेच त्यांना दिनांक ७ मे २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १६ मे २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री. एस. बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. बी . साळुखे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते श्री . एस . बी . 
साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, ५ मे २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २४७८ / सन २०१६. - श्री. एस. डी. कुल्हेकर , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १० मे २०१६ व ११ मे २०१६ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची 
परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ २३४५/ सन २०१६ . - श्रीमती एम. ए. मोटे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक ८ मे २०१६ ( रविवार ), 
दिनांक १४ मे २०१६ (२ रा शनिवार )व १५ मे २०१६ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना 
जोडून दिनांक ९ मे २०१६ ते १३ मे २०१६ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ७ मे 
२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ मे २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . ए. मोटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्रीमती एम . ए . मोटे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
डी . एम . आहेर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी 
सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम. ए. मोटे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे, ६ मे २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २२७० / सन २०१६ . - श्री. एस. बी . शिरसाठ, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांना 
दिनांक २ जून २०१६ ते ४ जून २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा, दिनांक ५ जून २०१६ ( रविवार) या रोजीची सुट्टीसह याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे व तसेच त्यांना दिनांक १ जून २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६ जून २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. बी. शिरसाठ, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवणेत येत आहे. 
___ श्री . एस. बी. शिरसाठ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा व धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश पृष्ठांकन 
क्रमांक बी -१/ २२१७ / २०१६ , दिनांक ३० एप्रिल २०१६ अन्वये त्यांचेकडे 
सोपविण्यात आलेला श्री. एच. एस . अहिवळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे पदाचा अशा दोन्ही 
पदाचा कार्यभार श्री . आर . डी . चव्हाण , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . शिरसाठ , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २ मे २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २३३१ / सन २०१६. - श्री . यु. पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक ५ मे २०१६ ते ७ मे २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा दिनांक ८ मे २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 
। रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. पी . देवर्षी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस. पिसाळ , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . यु . पी . देवर्षी, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, ५ मे २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी- २/ २२६९/ सन २०१६ .- श्रीमती एम. के. कोठुले , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक २ मे २०१६ ते ४ मे २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २ मे २०१६ 
रोजीपासून ते दिनांक ५ मे २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . के. कोठुले यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्रीमती एम. के. कोठुले, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस . पिसाळ , ५ वे सहदिवाणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ ३५ 


न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एम. के . कोठुले, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसत्या तर त्या ४ 
थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे , २ मे २०१६ . 


श्री . व्ही. जी . चव्हाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . डी . कुल्हेकर , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . जी . चव्हाण, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रल्हाद चिं . बावस्कर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


धुळे . 


धुळे, २७ एप्रिल २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २२६८/ सन २०१६. - श्री . यु. पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक २ मे २०१६ ते ५ मे २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक २ मे २०१६ 
रोजीपासून ते दिनांक ५ मे २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. यु. पी. देवर्षी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . यु. पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस. पिसाळ , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. यु. पी . देवर्षी, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २ मे २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी - १/ ५१८ / सन २०१६. - श्री . आर. आर . कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १३ जानेवारी 
२०१६ ते दिनांक २२ जानेवारी २०१६ पावेतो या अर्जित रजेस जोडून 
दिनांक २३ जानेवारी २०१६ ते दिनांक २५ जानेवारी २०१६ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा दिनांक २६ जानेवारी २०१६ 
( गणतंत्र दिवस) या सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . आर . कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . आर. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . एच . काळे , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. आर. आर. कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 
धुळे, २८ जानेवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ २१७८ / सन २०१६.- श्री . व्ही . जी . चव्हाण , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक २८ एप्रिल २०१६ ते ३० एप्रिल २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ एप्रिल २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १ मे २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . जी. चव्हाण यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक बी - १/ ४९४ / सन २०१६. - श्री . रा . धो . चव्हाण , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २१ जानेवारी २०१६ ते २२ 
जानेवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा, दिनांक 
२३ जानेवारी २०१६ ( ४ था शनिवार ) व दिनांक २४ जानेवारी २०१६ 
( रविवार ) या सुट्टयांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . रा . धो . चव्हाण , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ 


स्तर , धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री . रा. धो. चव्हाण , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . एम . आहेर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. . 

श्री. रा . धो. चव्हाण , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. रा. धो. चव्हाण , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , २७ जानेवारी २०१६ . 


अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच त्यांना दिनांक ३० जानेवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. ए. मोटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्रीमती एम. ए. मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
डी . एम . आहेर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . ए. मोटे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
धुळे, ३० जानेवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक बी - २/६१९ / सन २०१६. - श्री . व्ही . जी . चव्हाण , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ ते ६ फेब्रुवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण ६ 
दिवसांची परिवर्तित रजा दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१६ ( रविवार ) रोजीच्या 
सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही. जी. चव्हाण यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . व्ही . जी . चव्हाण, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . यु. पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात आलेला आहे . 

श्री . व्ही . जी . चव्हाण, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ 
प्रमाणपत्र सादर करावे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . जी . चव्हाण , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, २ फेब्रुवारी २०१६. 


क्रमांक बी - २/ ५७२/ सन २०१६. - श्री . एस. जी. दुबाले, ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक २७ जानेवारी २०१६ ते २९ जानेवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. जी . दुबाले , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत आले होते. 
___ श्री . एस. जी . दुबाले, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस . पिसाळ , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात आलेला आहे . 
___ श्री . एस. जी . दुबाले, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . जी . दुबाले , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, ३० जानेवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/५७३ / सन २०१६ . - श्रीमती एम. ए. मोटे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक ३१ जानेवारी २०१६ ( रविवार ) 
या सुट्टीला जोडून दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ ते ३ फेब्रुवारी २०१६ पावेतो 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ ३७ 


केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 
धुळे, ६ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ५७१ / सन २०१६. - श्री . व्ही . बी. गव्हाणे, सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यांना दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ ते ६ फेब्रुवारी 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ३१ जानेवारी 
२०१६ ( रविवार ) व ७ फेब्रुवारी २०१६ (रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ३० जानेवारी 
२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. व्ही . बी . गव्हाणे यांना सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
__ श्री . व्ही . बी . गव्हाणे, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
डी . एम. आहेर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . व्ही. बी. गव्हाणे, सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, ३० जानेवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ६८५/ सन २०१६ .- श्री. एस. बी . शिरसाठ , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांना 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ ते १२ फेब्रुवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण ५ 
दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१६ (२ रा शनिवार ), 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१६ (रविवार) या रोजीच्या सुट्ट्यांसह याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे व तसेच त्यांना दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. बी. शिरसाठ , सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवणेत येत आहे. 

श्री. एस. बी . शिरसाठ , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री. एच. एस . अहिवळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एस. बी. शिरसाठ , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, ५ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -१/ ७०४/ सन २०१६. - श्री . एस. बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना ७ फेब्रुवारी २०१६ 
(रविवार ) या सुट्टीला जोडून दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ ते १० फेब्रुवारी 
२०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. बी . साळुखे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . एस . बी . साळुखे, तर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एस. बी. साळुखे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद 


आदेश 


क्रमांक बी -१/ ६८४/ सन २०१६. - श्रीमती पी . पी . कर्णिक , जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २८ जानेवारी 
२०१६ ते १ फेब्रुवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसाची परिवर्तित रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. पी. कर्णिक यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ 


श्रीमती पी. पी . कर्णिक यांना जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र 

आदेश 
न्यायाधीश, धुळे यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 

क्रमांक बी -२/ ७९५/ सन २०१६. - श्रीमती एम . के . कोठुले, ४ थे सहदिवाणी 
कार्यभार श्री . एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आले होते. 

दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण 
श्रीमती पी . पी . कर्णिक , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. के. कोठुले यांना ४ थे सहदिवाणी 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ प्रमाणपत्र सादर केलेले न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे या पदी 
आहे. 

पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी. पी. कर्णिक, जिल्हा 

या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 

रिक्त ठेवणेत आले होते . 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश - ३ 

___ श्रीमती एम. के . कोठुले, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
व सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
असत्या . 

त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. यु. पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
धुळे, ५ फेब्रुवारी २०१६ . 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी 

सांभाळला होता. 
आदेश 

श्रीमती एम. के. कोठुले, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
क्रमांक बी -२/ ८०२/ सन २०१६ .- श्री . एस. एच. गरड, दिवाणी न्यायाधीश , 

कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना दिनांक 

प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 
१३ फेब्रुवारी २०१६ (२ रा शनिवार ) व १४ फेब्रुवारी २०१६ ( रविवार ) या 
सुट्ट्यांना जोडून दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ ते २० फेब्रुवारी २०१६ पावेतो 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . के . कोठुले, ४ थे 
तसेच त्यांना दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसत्या तर त्या 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस . एच. गरड यांना दिवाणी न्यायाधीश , वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त धुळे, ११ फेब्रुवारी २०१६ . 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पर्यायी 

आदेश 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत 

क्रमांक बी -२/ ७८१/ सन २०१६ .- श्री . व्ही . जी . चव्हाण, २ रे सहदिवाणी 
आहे . 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
श्री . एस . एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 

दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१६ ते ९ फेब्रुवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

३ दिवसांची वाढीव परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एस. भंडारी, दिवाणी न्यायाधीश , 

आहे. 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 

__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही. जी . चव्हाण यांना २ रे सहदिवाणी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एस. एच . गरड , दिवाणी 

पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा ___ रिक्त ठेवणेत आले होते . 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

__ श्री . व्ही. जी . चव्हाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
धुळे, १२ फेब्रुवारी २०१६ . 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. यु. पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३, शके १९३८ ३९ 


न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात आलेला होता . 

श्री . व्ही . जी . चव्हाण, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . जी. चव्हाण , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १० फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ८५९ / सन २०१६. - श्री . एस. एच. गरड, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना दिनांक 
४ फेब्रुवारी २०१६ ते ६ फेब्रुवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एच. गरड यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत 
आले होते. 
___ श्री . एस . एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एस. भंडारी, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात 
आलेला होता . 

श्री . एस . एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचेस्वास्थ 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. एच. गरड , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, १५ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ ७७७ / सन २०१६. - श्री. वि . वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१६ ते २० फेब्रुवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१६ रोजीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात आलेली आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. वि . वि . कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
__ श्री. वि . वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एस. पी . बेदरकर , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , ९ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ९१० / सन २०१६ . - श्री. एच. एस. अहिवळे , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यांना 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ ते २४ फेब्रुवारी २०१६ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे न्यायीक कार्यशाळा संपल्यानंतर ते 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एस . अहिवळे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एच. एस. अहिवळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. बी . शिरसाठ , सहदिवाणी 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०१६ / आश्विन ७ - १३ , शके १९३८ 


न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचेकडे येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
सोपविण्यात येत आहे. 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील ___ आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एच. एस. अहिवळे , 

श्रीमती पी . पी . कर्णिक, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री 

धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 

श्री . एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 

धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
धुळे, १८ फेब्रुवारी २०१६. 

टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती पी . पी. कर्णिक , जिल्हा 

न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
आदेश 

कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
क्रमांक बी -१/१६६४/ सन २०१६. - श्रीमती पी . पी. कर्णिक , जिल्हा सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ३१ मार्च असत्या . 
२०१६ ते २ एप्रिल २०१६ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसाची अर्जित रजा , 

प्रदिप हिरामण काळे, 
दिनांक ३ एप्रिल २०१६ ( रविवार) रोजीच्या सुट्टीला जोडून याद्वारे मंजूर 

जिल्हा न्यायाधीश- २, धुळे, 
करण्यात येत आहे. 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . कर्णिक यांना जिल्हा 

धुळे . 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत धळे . 30 मार्च २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


